“सेवाग्राम विकास आराखडा टप्पा-१ मधील माहे 
०७/२०१७ नंतर चालू असलेल्या कामांना 
(Ongoing works) जी.एस.टी.मुळे पडणाऱ्या 
आर्थिक भाराचा फरक अदा करण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. तिक्षेवि-०२२/प्र.क्र.१००/का.१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२३. 


२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.सेविआ२०१८/प्र.क्र.६८/का.१४४४,दि.१० ऑक्टोबर, २०१८. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.जीएसटी-१०१७/प्र.क्र.८१/कराधान-१, दि.१९ ऑगस्ट, २०१७. 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.जीएसटी-१०१७/प्र.क्र.१५५/कराधान-१, दि.११ सप्टेंबर,२०१७. 


प्रस्तावना :- 

सेवाग्राम, जि. वर्धा परिसर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय दि. ०१ ऑक्टोबर, २०१६ अन्वये रु.१४४.९९ कोटी किंमतीच्या “सेवाग्राम, जिल्हा 
वर्धा परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सेवाग्राम विकास आराखडयास” मान्यता 
देण्यात आली. यामध्ये नियोजन विभाग, शासन निर्णय, दि. १० ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये पवनार 
व वरुड या गावांमधील रु.१७.५२ कोटी किंमतीची नवीन कामे अंतर्भूत करुन एकूण रु.१६२.५१ 
कोटी किंमतीच्या विकास आराखडयास मान्यता देण्यात आली आहे. सेवाग्राम विकास आराखडा 
टप्पा-१ मधील माहे ०७/२०१७ नंतर चाळू असलेल्या एकुण ५ कामांना (Ongoing works) 
जी.एस.टी.मुळे पडणाऱ्या आर्थिक ARTA फरक अदा करण्याबाबतची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सेवाग्राम विकास आराखडा टप्पा-१ मधील कामांना दि.२२.०३.२०१७ रोजी प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली असून, सदर ५ कामांना दि.०८.०६.२०१७ रोजी सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, वर्धा यांच्याकडून कार्यारंभ आदेश प्रदान करण्यात आले आहेत. 
दि.०१.०७.२०१७ पासून जीएसटी लागू झाल्यामुळे दि.०१.०७.२०१७ नंतर अदा करण्यात 
आलेल्या रक्कमांवर १२% जीएसटी भरावा लागला आहे. सदर फरक रक्‍कम 
रु.१,६१,८१,७२९/- १२% जी.एस.टी. वर परीगणीत केलेले असून, विषयांकित कामांच्या 
देयकावर विक्रीकर (VAT) व वस्तू व सेवाकर (GST) मधील फरकाच्या रकमेसंदर्भात प्रादेशिक 
विभागाने नियुक्‍त केलेल्या सनदी लेखापालाकडून प्रमाणिकरण करुन घेण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.१००/का.१४४४ 


दि.१.०७.२०१७ पासून वस्तु व सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू झाल्यामुळे माहे ०७/२०१७ 
नंतर चालू असलेल्या कामांना (Ongoing works) जी.एस.टी.मुळे पडणाऱ्या आर्थिक भाराचा 
फरक रक्‍कम रु.१,६१,८१,७२९/- (रु.एक कोटी एकसष्ठ लक्ष एक्क्याऐंशी हजार सातऱो 
एकोणतीस फक्‍त ) “मागणी क्रमांक ओ-१०, ४५१५-इतर ग्रामविकास कार्यक्रमावरील भांडवली 
खर्च,१०२-सामुहिक विकास, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) 
बहुउद्देशिय कार्यक्रम, (०१) (४२) सेवाग्राम विकास योजना, जिल्हा वर्धा (४५१५ ०८६१” या 
लेखाशीर्षातर्गत उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/१/५/.॥१0व१५॥॥.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१४१६१७४५६२१६ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


MILIND RAGHUNATH ©: 
KULKARNI 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव 
प्रत माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी सादर 
१. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर 
२. जिल्हाधिकारी, वर्धा 


प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

) वित्त विभाग (कराधान-१) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर. 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नागपूर. 

) 

) 

) 

) 


A 


CC AN 


Cc 
ae 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,वर्धा. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, वर्धा. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
qo) नियाजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवडनस्ती, का.१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई. 


Nn G&S ८४ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


